उन्नत महाराष्ट्र अभियान या नवीन योजनेकरीता 
वार्षिक कार्यक्रम २०१९-२० मध्ये निधी आंहरित 
व वितरीत करण्यास मान्यता देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक: तंशिपू-३३१९/(प्र.क्र.६३/१९)/तांशि-३, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई - ४०० ०३२, 
दिनांक:-२६ ऑगस्ट, २०१९. 


वाचा:- 

उच्च व तंत्रशिक्षण, शासन निर्णय क्र.बेठक-३६११/(५६/१५)/तांशि-२, दि.१३ जानेवारी, २०१६. 
उच्च व तंत्रशिक्षण, झासन निर्णय क्र.बेठक-३६११/(५६/१५)/तांशि-२, दि.२५ ऑक्टोबर, २०१८. 
शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दि.०१ एप्रिळ, २०१९. 
शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दि.०८ जुले, २०१९. 

शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.पूरक-२०१९/प्र.क्र.९३/अर्थ-३, दि.०९ जुले, २०१९. 
संचालक, तंत्रशिक्षण, मुंबई यांचे पत्र क्र.९/नियोजन/निधीवितरण/उमा/२०१९/२२५, 

दि.१२ जुले, २०१९. 

प्रस्तावना:- 

महाराष्ट्र राज्यातील उच्च व तंत्रशिक्षण संस्थांच्या मदतीने राज्यातील विविध सामाजिक व 
विकासाच्या दैनंदिन जीवनातील समस्यांची उकल करुन त्यावर तोडगा काढण्याच्या हेतूने दर्जेदार 
शैक्षणिक संस्था, विविध शासकीय यंत्रणा यांच्या दरम्यान परस्पर समन्वय व सहकार्य वृध्दींगत 
करुन त्याद्वारे संशोधनाच्या माध्यमातून विविध योजनांच्या अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेला नवीन 
स्वरुप देऊन स्थानिक पातळीवरील विकासाच्या प्रश्नांवर तंत्रज्ञानाचा वापर करुन उपाय 
शोधण्यासाठी संदर्भाधीन दि.१३ जानेवारी, २०१६ अन्वये उन्नत महाराष्ट्र अभियान ही योजना 
राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 

उन्नत महाराष्ट्र अभियान या योजनेसाठी विधीमंडळाच्या जून-२०१९ च्या पावसाळी 
अधिवेशनात नवीन बाब प्रस्तावाव्दारे रु.१००.०० लक्ष इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला 
आहे. त्यास अनुसरुन संचालक, तंत्रशिक्षण यांनी संदर्भाधीन दि.१२ जुले, २०१९ च्या पत्रान्वये 
रु.१००.०० लक्ष इतका निधी वितरीत करण्यासाठी प्रस्ताव सादर केला होता. वित्त विभागाच्या 
सूचनेनुसार अर्थसंकल्पित रु.१००.०० लक्ष निधिच्या ६० टक्के प्रमाणे रु.६०.०० लक्ष इतका निधी 
वितरीत करण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन ज्ञापन : 

“उन्नत महाराष्ट्र अभियान” या नवीन योजनेसाठी विधीमंडळाच्या जून-२०१९ च्या 
पावसाळी अधिवेहानात नवीन बाब प्रस्तावाव्दारे अर्थसंकल्पित झालेल्या रु.१००.०० लक्ष निधीच्या 
६० टक्केप्रमाणे रु.६०.०० लक्ष (अक्षरी रुपये साठ लक्ष फक्त) इतका निधी संचालक, तंत्रशिक्षण, 
मुंबई यांना खालीलप्रमाणे आंहरित व वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे:- 


शासन ज्ञापन क्रमांकः तंशिपू-३३१९/(प्र.क्र.६३/१९)/तांशि-३, 


अ.क्र उद्यिष्टे सन २०१९-२० ६० टक्के प्रमाणे 
मध्ये मंजूर निधी वितरीत 
करावयाचा निधी 
[aes || ०६ - दुरध्वनी वीज व पाणी शुल्क १,०००/- ६,००/- 
२ ।१०-कंत्राटी सेवा १,०००/- &,,00/- 
३ ।११- प्रवास खर्च ६,५५,०००/- ३,९३,०००/- 
8 ।१३- कार्यालयीन खर्च २,७५,०००/- १,६५,०००/- 
५ ।१७- संगणक खर्च १,०००/- ६,००/- 
६ ।२१-पुरवठाव सामग्री २,९०,०००/- १,७४,०००/- 
७ | 2g - जाहिरात व प्रसिध्दी १,०००/- ६,००/- 
२८ - व्यावसायिक सेवा १,०००/- ६,००/- 
३१ - सहाय्यक अनुदाने ८३,९५,०००/- ५०,३७,०००/- 
ae. | ५० - इतर खर्च ३,८०,०००/- 2,2¢,000/- 
एकूण १,००,००,०००/- ६०,००,०००/- 
३. वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.०८ जुले, २०१९ च्या परिपत्रकानुसार आवश्‍यक असलेल्या 
बाबींचा तपशील खालीलप्रमाणे:- 
अक्र. | तपासणी बाबतचा तपशील अभिप्राय 
a विभागास प्रदान वित्तीय अधिकार शासन परिपत्रक, वित्त विभाग दि.०८ जुले, 
२०१९ अन्वये प्रशासकीय विभागास पूर्ण 
अधिकार. 
२ | मंजूर निधी वार्षिक कार्यक्रम २०१९-२० मध्ये रु.१००.०० 
लक्ष इतका निधी मंजूर आहे. 
३  । मागील ३ महिन्यापूर्वी दिलेल्या अनुदानापैकी | नवीन योजना 
७५% किंवा अधिक निधी खर्च झाला आहे. 
४ jw लेखाशिर्षाखाली अनुदान वितरीत | नवीन योजना. 
करण्यात येत आहे त्या लेखाशिर्षांतर्गत १ 
वर्षापूर्वीचे संक्षित देयक प्रलंबित आहे. 
५ | स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान देताना | लागू नाही. 
त्यांचेकडून राज्य शासनास येणे नाही किंवा 
येणे रक्कम समायोजित करण्यात आली आहे. 
६ | वैयक्तिक लाभार्थीचे देयक सादर करताना | लागू नाही. 
यादीसह व शक्‍यतो आधार क्रमांकासह सादर 
करावे. 
७ ।बांधकाम विषयक प्रस्तावांना प्रशासकीय | लागू नाही. 
मान्यता देताना सक्षम अधिका-यांची मान्यता 
घेतल्याचा उल्लेख आदेशात असावा. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः तंशिपू-३३१९/(प्र.क्र.६३/१९)/तांशि-३, 


अधिनस्त कार्यालयांना खरेदी करण्यासाठी 
प्राधिकृत करण्याचा शासन निर्णय निर्गमीत 
करण्यापूर्वी अशा खरेदीसाठी रितसर 
प्रशासकीय मान्यतेचे आदेडा काढावेत. 


प्रशासकीय व वित्तीय मान्यतेचे आदेशा 
निर्गमित केल्यानंतरच खरेदी केली जाईल.. 


खरेदी विषयक प्रक्रिया अद्यावत उद्योग, उर्जा 
व कामगार विभागाच्या क्र.भांखस-२०१४/ 
प्र.क्र.८२/भाग-३/उद्योग-४, दि.१ डिसेंबर, 
२०१६ च्या शासन आदेझानुसार करावी व 
तसा उल्लेख प्रशासकीय मान्यतेत असावा. 


शासन आदेशानुसार खरेदी केली जाईल. 


ae 


साहित्य खरेदीची रक्‍कम पुरवठादारांच्या नांवे 
ECS व्दारे आहरित करावी. 


साहित्य खरेदीची रक्‍कम पुरवठादाराच्या नावे 
ECS व्वारे आंहरित करण्यात येईल. 


०१)(०१) 


४. यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र.डब्ल्यु-३, २२०३- तंत्रशिक्षण, ००४ संशोधन 
उन्नत महाराष्ट्र अभियान (कार्यक्रमावरील खर्च) (२२०३ ३५७८)” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची 
दर्शविण्यात यावा व तो सन २०१९-२० करीता अर्थसंकल्पित तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


५. सदर निधी वितरीत करण्यासाठी संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य 
मुंबई यांना नियंत्रण अधिकारी व लेखा अधिकारी, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांना आंहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषीत करण्यात येत आहे. 


६. संचालकांनी सदर योजनेसाठी चालु वर्षी दिलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त 
करुन घ्यावे व त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. 


७. हे शासन ज्ञापन नियोजन विभागाच्या अनौ. संदर्भ क्र.१६१/१४७१, दि.२६ जुले, २०१९ आणि 
वित्त विभागाच्या अनौ. संदर्भ क्र.५२३/१९/व्यय-५, दि.९ ऑगस्ट, २०१९ अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार 
व संदर्भाधिन दि.०८ जुळे, २०१९ च्या परिपत्रकासोबतच्या परिशिष्टातीळ अ.क्र.९ येथील अटी व 
शर्तीची पूर्तता झाल्याचे प्रमाणित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे . 


Gs सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०८२६११४५३२७००८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
MANALI MILIND 


SAMANT 


Digitally signed by MANALI MILIND SAMANT 


2.5.4.20=a393e9553ec410a2133a89ca969ca76abd4ca892102ef7 1 1a7f 
ff2d0c54599c7, postalCod 32, street=>MANTRALAYA,MUMBA|, 
IN 63b0a041 9f0eb37099daca08e4cccce: 3bf49154bf43e8 


s 
1346392, HIGHER AND TECH, o=GOVERNMENT OF 

MAHARASHTRA, MANALI MILIND SAMANT 

Date: 2019.08.26 16:03:03 +05'30 


(मनाली सामंत) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) संचालक, तंत्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः तंशिपू-३३१९/(प्र.क्र.६३/१९)/तांशि-३, 


३) महालेखापाल, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर. 

४) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

५) अधिदान व लेखा अधिकारी, बृहन्मुंबई. 

६) नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८) कक्ष अधिकारी/तांशि-२ व साशि-१, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९) निवडनस्ती/तांशि-३. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


